एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 

वित्तिय वर्ष २०२०-२१ करीता वनामती, नागपूर 

या प्रशिक्षण संस्थेस एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरिता ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या 
बाबीखाली अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४(भाग-१)/सीपीटीपी-ब 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ/१८-ब, 
दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१४. 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० 
3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ०४.०५.२०२० 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक ०१.०६.२०२० 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक २४.०६.२०२० 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक २८.०७.२०२० 
७) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक १३.०८.२०२० 
८) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०८.१०.२०२० 
९) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १३.१०.२०२० 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०९.११.२०२० 
११) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १७.११.२०२० 
१२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०९.१२.२०२० 
१३) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
वनामती/सीपीटीपी/वेतन अनु/२०२०-२१/२४८६, दिनांक २१.१२.२०२०. 
१४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १५.०१.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक 20.09.2098 नुसार शासन सेवेमध्ये सरळसेवेने नियुक्‍त 
होणाऱ्या गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष ए-४, २०७०- 
इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(११),वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी 
सहायक अनुदान (२०७००८६२) या लेखशिर्षाखाली ३६-सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाखाली या संस्थेला 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४(भाग-१/सीपीटीपी-ब 


शासन निर्णय : - 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष Vv, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, (00)(99), वनामती, 
नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या 
SUBMITS ३६-सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाखाली रु.७०,९४,०००/- तसेच ३१-सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रु.६,८६,०७,०००/- अशी एकूण रु. ७,५७,०१,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी सत्तावन्न 
लाख एक हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. 


२. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता लेखाशिर्ष ए-४, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(११), वनामती, 
नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या 
SUBMIS ३६-सहायक अनुदान ( वेतन ) या उद्दीष्टाखाली माहे एप्रिल, २०२० ते जानेवारी, २०२१ या 
कालावधीत उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ व १४ येथील शासन निर्णयान्वये 
आतापर्यंत एकूण रुपये ५६,७५,२००/- ( रक्‍कम रुपये छप्पन लाख पंच्याहत्तर हजार दोनशे फक्त )इतके अनुदान 
वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर प्रशिक्षण संस्थेस वितरित करण्यात आलेले 
आहे. 


३. आता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष ए-४, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(११), 
वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८६२) या 
लेखाशिर्षाखाली ३६-सहायक अनुदान ( वेतन) या उद्दीष्टाखाली माहे जानेवारी, २०२१ करीता रु.३,५४,७००/- 
(अक्षरी रुपये तीन लाख चोपन्न हजार सातशे फक्त) इतके अनुदान अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणालीव्दारे (बिम्स ) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर प्रशिक्षण संस्थेस 
पुढील अटी व व शर्तीच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 


अ) संचालक वनामती, नागपूर या संस्थेने खर्च वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याची दक्षता घ्यावी. 

आ। प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरीत केल्यानंतर आहरीत 
केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीषार्खाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही 
याची खात्री करून घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसाच्या आत शासनास सादर करावे. 

इ) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेने वितरीत करण्यात 
येत असलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE ), महालेखापाल, 
लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर व शासनाला सादर करावे. 

उ) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर या संस्थेने उपरोक्‍त 
अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावीत. सदर लेखे व पुस्तके 
तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/ नागपूर यांना राहतील त्याकरीता वनामती 
त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०५२०/प्र.क्र.२४(भाग-१/सीपीटीपी-ब 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० व दिनांक ०४.०५.२०२० च्या शासन निर्णयातील नमूद अटी शातीचे 
पालन करुन सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


ष्‌. वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर या संस्थेचे आहरण 
व संवितरण अधिकारी यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम रु.३,५४,७००/- (अक्षरी 
रुपये तीन लाख चोपन्न हजार सातशो फक्त) आहरित करावी. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५///.॥8॥8॥/89॥[8.9०९.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२७१२३६३७५७०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Leena Ashish Sankhi 


Leena Ashish ch 


hy 
2.5.4.20=522242e2259dbf8fclaed33667 4ebf6 1 38607b 16aacbbed00301 
१9९43८6216 


rialNumber=783ca3332598C7e 1c28393ea543fa0Sd9fb77f36a848F4738 
a n he d12288e105699f4, cn=Leena Ashish Sankhi 


Date: 2021.01.27 15:19:15 +05'30' 


(लि. आ.संखे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१,मुंबई, 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-२,नागपूर, 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 
४. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर 
५. वरिष्ठ प्रशासनिक व लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
वनामती, नागपूर (३ जादा प्रतींसह ), 
सह संचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई, 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर 
उप कोषागार कार्यालय, नागपूर 
वित्त विभाग ( व्यय-४/अर्थसंकल्प-३ ), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१०. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्यासन क्रमांक २५) मंत्रालय मुंबई-३२ 
११. निवड नस्ती कार्यासन सीपीटीपी-ब. 


roan om 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


